महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य ३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१.०९.२०२०. 


प्रति, 

सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महादेय, 

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत 


करण्यात येत आहे. (रु. हजारात) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
; मोठी रुग्णालये ८४३३६ 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 


०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


2 ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे २३३४२ 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील 
भांडवली खर्च, 

०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, 


१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 
(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१००३९१) (दत्तमत), 
५३- मोठी बांधकामे 


३ | अनुशोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे १२५० 
लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष ४२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 
भांडवली खर्च 

०४- सार्वजनिक आरोग्य 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र -- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

राज्य योजनांतर्गत योजना 

प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी योजना-इमारती 

(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१) 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 
विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१८११३५१२१२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health 
Department 

Date: 2020.09.21 14:49:44 +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२) संचालक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
३) संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


प्रपत्र ''अ" 
निधी वितरणासाठी कामाची यादी 


रु. हजारात 


Estimated 
Cost 


Name of the Works अंदाजित 


4210 वैदयकी सेवा व सावैजनिक आरोग्य यावरील भाडवली 
खर्च (420 0014) 
01 नागरी आरोग्य सेवा 11 


110 रुग्णालये व दवाखाने 


न विभागातील विद्युती 
जूलै २०१८) ती 
१०० खाटांचे जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, सिंधुदुर्ग - कुडाळ 
येथील विदयुतीकरणाचे काम (फेब्रुवारी २०२०) 55092 5509 
सेवा रुग्णालय, कसबा बावडा जि. कोल्हापूर येथील उद्गाहन चे काम व eee 
विस्तारीत इमारतीमधील फर्निचर चे काम (HART २०२०) 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथे नवीन जलविदयुतपंप 


बसविणे (फेब्रुवारी २०२०) 
योण रुग्णालय फलंब्र 


mn 

ळशी. 

iS कले 
= aj 


i 
| 
| 


Ray and CT Scan Room करीता lead Lining wall paneling 
च्या काम (जूलै २०१८) 
जिल्हा रुग्णालय विविध कामे ( २०२०) 


विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथे EPABX सिस्टीम 
बसविणे (फेब्रुवारी २०२० 


सामान्य रुग्णालय, खामगाव जि. बुलढाणा येथे सिटीस्कॅन मश 
12 
3 


उपजिल्हा रुग्णालय, अंबड जि. जालना येथील मुख्य इमारत व 
निवासस्थान दुरुस्ती 


जिल्हा रुग्णालय, जालना येथील निवासस्थान मुख्य इमारत दुरुस्ती 
परिसरातील ड्रेनेज व अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती 
=z 


Page 1 of 2 


Estimated 
Cost 


Name of the Works अंदाजित 


खर्च 
02-ग्रामीण आरोग्य सेवा [| 
104 सामहिक आरोग्य केंद्र (42100391) fs 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे | 
ee es ee 


| a | 
——— 
2 7 
| 
ग्रामीण रुग्णालय, शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर येथील शवगृहाचे 
1 बांधकाम (फेब्रुवारी २०२०) 2156 
ग्रामीण रुग्णालय, वरुड जि. अमरावती येथील रक्‍तपेढी बांधकाम 
2 (फेब्रुवारी २०२०) 6140 3070 
3 ग्रामीण रुग्णालय, लासलगाव जि. नाशिक येथील शवविच्छेदन गृह 
3 ees 8488 4244 
i eel 
| क| 
== 
| 


es 
= 
= 
| 

1078 


ग्रामीण रुग्णालय, घनसावंगी जि. जालना येथील मुख्य इमारत व 
निवासस्थान दुरुस्ती आणि वार्ड बांधकाम जेर). तन 
शिश 
te foes aw Fees 6b es || 
प्रादेशिक असमतोल द्र करणे PY 
| 
| 


po 
पर i 
मिळणाच्या 
a 


ग्रामीण रुग्णालय, नटावद जि. नंदुरबार येथील मुख्य इमारत दुरुस्ती 2499 1250 


Page 2 of 2 


